वयाच्या 40/44 व्या वर्षापलिकडे/अर्हताकारी सेवेच्या 
३० वर्षानंतर शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे सेवा 
पुनर्विलोकन करुन मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत 
विभागीय पुनर्विलोकन समिती व विभागीय अभिवेदन 
समिती स्थापन करण्याबाबत......... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक - राजस-२०२०/प्र.क्र.२१०/५स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक :- ९ फेब्रुवारी, २०२१ 


संदर्भ :- सहकार, पणन व वस्त्रोचोग विभाग, शासन निर्णय क्र.राजस-२०२०/प्र.क्र.२१०/५स, 
दि.२१/१२/२०२० 


शासन शुध्दीपत्रक :-- 


संदर्भाधीन दि.२१/१२/२०२० शासन निर्णयातील परिच्छेद २ (3) मधील तक्त्यातील amy अवर सचिव 
(कार्यासन ५स) ऐवजी "अवर सचिव (कार्यासन ५स) / कक्ष अधिकारी(कार्यासन -१२स)" असे वाचावे. तसेच परिच्छेद २ 
(ब) मधील तक्त्यातील अ.क्र.३ अवर सचिव (आस्थापना) ऐवजी "अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (आस्थापना खुद्द)" असे 
वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०२०९१२१९२८५००२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, o=Government Of Mahara 


eee shtra, ou=Co-operation Marketing 

M a ny Il and Textiles Department, postalCode=400032, st= MAHARASHTRA, 
2.5.4. '1b4708db2a52d675f7f30d8 1 444f3844833dfc7c86d4244ee107 

७ 5¢97c713180, 

G a n e ५ h b h u ५ h a n Jos h | serialNumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03af6e239b 
66¢c1 cf9a6cf2F52, cn=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Date: 2021.02.09 12:26:07 +05'30' 

(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र शासन यांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मंत्री (सहकार व पणन) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव 

४. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. विभागातील सह/उपसचिव, अवर सचिव, कक्ष अधिकारी सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६.अपर मुख्य सचिव (सहकार) यांचे स्वीय सहाय्यक 

७. निवडनस्ती- कार्यासन-५स 


